विदर्भ विकास मंडळास निधी 
उपलब्ध करून देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : विमंका-२०१९/प्र.क्र. २२/का-१४१६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२० 


संदर्भ: १. नियोजन विभागाचे समक्रमांकाचे दिनांक २६ एप्रिल, २०१९ व २६ जुले, २०१९ 
रोजीचे शासन STAT 
२. सहसंचालक, विदर्भ विकास मंडळ यांचे पत्र क्र.विविम/आस्था/७३/२०२०, 
दिनांक १४/०२/२०२० 
शासन आदेशा : 
विदर्भ विकास मंडळाने संदर्भीय पत्रान्वये कळविलेल्या मागणीनुसार सन २०१९-२० करिता 
पुढीलप्रमाणे उद्दिष्टनिहाय निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणाळी (BEAMS) वर 
उपलब्ध करून देण्यात येत आहे- 


(रू. हजारात) 

अ. क्र. उद्दिष्ट वितरित करावयाचा निधी 
१. | ०१-वेतन २९४९.०० 
२. | 9§- प्रकाशने १८१.०० 
एकूण ३१३०.०० 


२. विदर्भ विकास मंडळास उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी मागणी क्र.ओ-७, ३४५१-सचिवालय 
आर्थिक सेवा, (०३) वैधानिक विकास मंडळे, (०३)(०१) वैधानिक विकास मंडळे (अनिवार्य) (भारित) (३४५१ 
०४४९)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२०२० मध्ये उपलब्ध तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


3: हा शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००२२६१५३२४४७७१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sangita Raj Shroff टॅ 


serialNumber=d087701 dbdef3f3de20d3e32dfbcb198d21 1aad42682abe80 
छा IK 


i 
419fb4eSb3b19, cn=Sangita Raj Shroff 
Date: 2020.02.26 15:35:39 +05'30! 


(संगिता रा. श्रॉफ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर. 


प्रत माहिती व आवशयक त्या कार्यवाहीस्तव : 


१. महालेखापाल (9/2), लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/नागपूर. 

२. महालेखापाल (9/2), लेखा परीक्षा, मुंबई/नागपूर. 

३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

३. निवड नस्ती, का.१४१६, नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


